अ.भा.से. अधिका-यांकडून शेअर्स, सेक्युरिटीज 
डिबेंचर्सच्या करण्यात येणा-या खरेदी-विक्रीच्या 


व्यवहारांच्या सूचना देण्याच्या मर्यादेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- भाप्रसे-१५२३/प्र.क्र.८६/२०२३/९ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दि. १९.०४.२०२३ 
वाचा:- 
१) अवर सचिव, भारत सरकार ,कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, दिल्ली यांचे क्र.११०१७/०१/२०१६ 
एआयएस-॥ दि.२०.०३.२०२३ चे पत्र 
२) अ.भा.से. (वर्तणूक ) नियम १९६८ मधील नियम १४(१) व १६(४) 
प्रस्तावना- 


अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ मधीळ नियम १४(१ मधील तरतुदी नुसार अ.भा.से. 


अधिका-यांनी स्टॉक, शेअर्स वा इतर गुंतवणुकीत सट्टेबाजी करण्यास मनाई केली आहे. तथापि स्टॉक ब्रोकर्स 


वा इतर अधिकृत व्यक्तींच्या माध्यमातून प्रासंगिक/अधून मधून केलेल्या गुंतवणुकीस सदर तरतूद लागू नाही. 


उपरोक्त नियमा अंतर्गत वारंवार खरेदी वा विक्री करण्यात येणा-या शोअर्स, सेक्‍्युरिटीज वा इतर गुंतवणुकी 


या सट्टेबाजी समजण्यात येईल. अखिल भारतीय सेवेतील अधिका-यांनी केलेल्या स्टॉक, sare खरेदी-विक्री 


वा इतर बाबीमधील गुंतवणुकी यासारख्या व्यवहारावर लक्ष देणे प्रशासकीय अभिकरणांना शक्‍य होण्याच्या 


दृष्टीने वाचा येथील क्र.१ अन्वये केद्र शासनाच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या पत्रान्वये अखिल भारतीय 


सेवेतील अधिका-यांनी अखिल भारतीय सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६८ मधील नियम १४(१) च्या अनुषंगाने 


माहिती सादर करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार अखिल भारतीय सेवेतील अधिका-यांकडून 


alee, सेक्युरिटीज, डिबेंचर्स मध्ये करण्यात येणा-या गुंतवणुकीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराच्या अनुषंगाने 


माहिती सादर करण्यासंदर्भात या परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक:- 


उपरोक्त पार्श्वभूमी विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिका- 


यांना खालील सूचना देण्यात येत आहेत :- 


२.१) अ.भा.से. अधिका-यांनी, एका कॅलेंडर वर्षात (१जानेवारी ते ३१ डिसेंबर) स्टॉक, ]ोअर्स वा इतर 


बाबींमधीळ केलेली एकूण गुंतवणुक जर शासकीय अधिका-याच्या सहा महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा अधिक 


होत असेल तर सदर व्यवहाराची माहिती दरवर्षी सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात ३१ जानेवारीपर्यंत 


(संबंधीत मागील वर्षातील व्यवहाराच्या अनुषंगाने) सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः भाप्रसे-१५२३/प्र.क्र.८६/२०२३/९ 


२.२) तसेच, अ.भा.से. (वर्तणूक ) नियम १९६८ अंतर्गत शोअर्स, सेक्युरिटीज, डिबेंचर्स या चल मालमत्ता 


समजण्यात येऊन ATVI करण्यात येणारे व्यवहार संबंधित अ.भा.से. अधिका-यांच्या दोन महिन्यांच्या 


मूळ वेतनापेक्षा अधिक होत असेल तर सदर व्यवहाराची माहिती अ.भा.से. (वर्तणूक) नियम १९६८ च्या नियम 


१६(४) च्या अनुषंगाने वेळोवेळी देणेही आवऱ्यक राहील. 


3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०४१९१७५५५७२७०७ असा आहे. हे 


शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by SUNIL GANGARAM ७॥५७॥१९॥२ 
OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ION DEPARTMENT, 


SUNIL GANGARAM : 
GANGARKAR र 


12e3f823a285cfade8149e 
ashtra, 


'56FDB444D876376B01E 
|UNIL GANGARAM GANGARKAR 


(सु. गं. APR) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव,राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 
५. सर्व मंत्रालयीन विभांगाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, 
६. महाराष्ट्र राज्य संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील सर्व अधिकारी, 
७. उप/सह सचिव (भा.पो.से. आस्थापना), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
८. उप/सह सचिव (भा.व.से. आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Proforma for intimation of total transactions in any stock, share or 
other investments etc. under Rules 16(5) of AIS (Conduct) Rules, 1968. 


ग Name of the officer: 
वे. DGSIQMATON: .ascnviascraciscanassecquenersnersssensersuermasmnenmnecnnemanmnensmenannensenacen 
b. Service to which belongs and ढवा 8200050000“. 000002“““ 
छळ Erployes 1D MCG S ७ cectmccuncesrssummvonisenmereranasuniennnnnsnnnannnssiennsendintiie minis 
2. Scale of pay and present Pay: ..i..cccccveisersscssseisemneeraneeneeeseramenareenenenenees 
2: Detaiis of each transaction made in share, securities, debentures, or other 
investments etc. during the calendar year (Attach separate sheet, if required).......... 
4. Particular of the party/firm with whom transaction(s) is made:- 
(a) Is party related to the 800॥091?..................... ण 


(b) Did the applicant have any dealings with the party in his/her official 
capacity at any time or is the applicant likely to have any dealings with him 


EE ER RE TEE ccc cisisch iconsisintineninacresinnemestiainnine Seth ORES 
a. Source(s) from which financed:- 

(a) If personal savings, details thereOf...............c cesses eeeeeeeeteeteens 

(b) If other source, details thereol......ccsccssasssssscviavecssvosvecensevserenrecenes 
6. Any other relevant fact which applicant may like to mention. 


Declaration 


| hereby declare that the particulars given above are true. 


Place: 


Date: 
Signature 


Designation 


y| 


